राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात 
मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत - सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्रक,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि. १६,एप्रिळ,२०२०. 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं -२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४,मे २०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुळभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन 
ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा 
उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (॥) च्या पुढे परिच्छेद दाखल 
करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी 
यांच्याकडून शासन मान्यतेसाठी प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध तरतूदीपैकी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

संदर्भ क्र.३आणि ४ मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनानुसार कोविड - 
१९च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादूर्भावामुळे सन२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्याची आर्थिक अडचणी लक्षात 
घेता, आवश्यकतेनुसार १० ते २५ टक्के या प्रमाणात निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बहुल अल्पसंख्यांक ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.५७,३३,००,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तावन्‌ कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आला आहे. संदर्भ क्र. ३ च्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.१६/०४/२०२० च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार 
वित्त विभागाने एकूण रु.६.९७ कोटी वितरीत वितरणास मान्यता दिली आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


त्यानुसार सदर योजनाकरिता मा.मंत्री/ राज्यमंत्री” खासदार/ आमदार तसेच जिल्हाधिकारी 
यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांना सन२०२०-२१च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध 
तरतूदीपैकी एकूण रु. ६,९७,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सत्तण्णव लक्ष फक्त) इतका निधी वितरणास 
शासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु. ६,९७,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सत्तण्णव लक्ष फक्त) ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 
अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 
संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविळेळी कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची शहानिशा व 
खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले असल्यास त्या बदल्यात 
इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना 
राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे WEY नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी 
शासन जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम 
विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून 
घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी 
व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 
३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद 
HOA कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - 
"ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण 
क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या 
विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास 
सादर करावा. 
४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१,२२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ - 
समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१अल्पसंख्याकांना 
सहाय्य, (०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ बी ०८५) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१८६/२०२०/व्यय-१, दि.२२/०९/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्‍त संदर्भ क्र.३ व ४ येथील 
वित्त विभागाच्या अनुक्रमे दि.१६ एप्रिल,२०२० आणि दि. ०४ मे, २०२०रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०४१७३७२९९८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
Di nesh M \ DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Minorities Development Department 
Son avane Date: 2021.02.04 17:44:17 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१२.अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०२०/प्र.क्र.१६९/का.९, दि. ०४ फेब्रुवारी, २०२१ 


परिशिष्ट "अ' 
अ. | जिल्हा तालुका । ग्रामपंचायतीचे | कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र नांव रुपये 
(लाखात) 
| जळगाव । जळगाव । कंडारी कंडारी येथे कब्रस्तानास संरक्षण  । १०.०० 
भिंत बांधकाम 
नशिराबाद नशिराबाद येथील मुस्लिम १०.०० 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत व प्रवेशद्वार 
रावेर निबोरा,बु. मौजे FANT बु. येथे कब्रस्तान मध्ये | ५.०० 
प्रार्थना स्थळासाठी पत्री शेड 
उभारणे 
Hold मौजे कर्जोत येथे मुस्लीम ५.०० 
कब्रस्थानला वॉल HUSS बांधकाम 
खिरवड मौजे खिरवड येथे मुस्लीम ५.०० 
कब्रस्थानला वॉल HUSS बांधकाम 
यावल मारुळ मौजे मारुळ येथे मुस्लीम ७.०० 
कब्रस्थानामधील सांड पाण्याची 
गटार बांधकाम 
न्हावी मौजे न्हावी येथे मुस्लीम ३.०० 
कब्रस्थानला वॉल HUSS बांधकाम 
जळगाव जिल्हा एकूण | ४५.०० 
२ | अहमदनगर | संगमनेर । मांडवे मांडवे येथील मुस्लिम कब्रस्तानास | १०.०० 
संरक्षण भिंत 
जांबुत जांबुत येथील कब्रस्तानास संरक्षण । १०.०० 
भिंत बांधणे 
अहमदनगर | बुऱ्हाणनगर  । मौजे बुऱ्हाणनगर हद्दीतील मुस्लीम । २५.०० 
दफनभूमी येथे संरक्षण भिंत बांधणे व 
अंतर्गत मुलभूत सोयीसुविधा 
अहमदनगर जिल्हा एकूण | ४५.०० 
३ | जालना अंबड शिराडोण शिराडोण येथील कब्रस्थानास १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे. 
बदनापुर  । ढासला ग्रा. पं.ढासला येथील कब्रस्थानास | १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
जालना जिल्हा एकूण | २०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


४ | सातारा कराड पाल (पेंबर) पाल (WR) ता. कराड येथील १०.०० 
कब्रस्थानास संरक्षण भिंत बांधणे 
सातारा कराड शिरवडे शिरवडे, ता. कराड येथील १०.०० 
कब्रस्थानास संरक्षण भिंत बांधणे 
खटाव पुसेगाव पुसेगाव ता. खटाव येथील मुस्लिम | १०.०० 
समाज दफनभुमीस संरक्षण भिंत 
बांधणे 
फळटण ।तरडगांव मौजे. तरडगांव येथे मुस्लिम १५.०० 
दफनभुमी संरक्षण भिंत बांधणे 
महाबळेश्वर | रांजणवाडी रांजणवाडी येथील इदगाह २५.०० 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधणे 
कराड खोडशी खोडशी, ता. कराड येथे १५.०० 
कब्रस्थानास संरक्षण भिंत बांधणे 
सातारा जिल्हा एकूण | ८५.०० 
५ | चंद्रप्र ब्रम्हपूरी रत्नापूर रत्नापूर येथे कब्रस्तानास संरक्षण  । १०.०० 
भिंत व इतर विकास कामे 
अंतरगांव अंतरगांव मुस्लिम समाजाचे १०.०० 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत सौर 
लाईट व इतर कामे 
चंद्रपूर जिल्हा एकूण | २०.०० 
६ | इंदापूर निमसाखर मौजे. निमसाखर, पिरसाहेब १०.०० 
मंदिराजवळ व शेखवस्ती 
कारंडेमळाजवळ येथील दफनभूमी 
येथे संरक्षण भिंत बांधणे 
दौंड गिरिम गिरिम येथील दफन भुमी संरक्षण | १०.०० 
भिंत बांधणे 
कुरकुंभ कुरकुंभ येथील दफनभुमीत विविध | १५.०० 
सुविधा करणे 
जुन्नर राजुरी मौजे. राजुरी येथे कब्रस्तानास २०.०० 
संरक्षक भिंत बांधणे 
मुळशी घोटावडे घोटावडे येथील दफनभुमीस संरक्षण | १५.०० 
भिंत बांधणे 
भोर उदनखानवाडी | उदनखानवाडी येथील दफनभुमीस | १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
पुणे जिल्हा एकूण | ८०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


७ | अमरावती |। चांदुरबाजार | शिरजगाव शिरजगाव कसवा दर्गाह परिसरात | ७.०० 
सौदर्यीकरण व आवार भिंत बांधणे 
अमरावती जिल्हा एकूण |७.०० | 
८ | सांगली शिरोळ दानोळी दानोळी येथे स्मशान भुमी संरक्षण  । १०.०० 
भिंत बांधणे 
खानापूर ।गार्डी गार्डी, ता. खानापूर येथे मुस्लिम १०.०० 
दफनभुमीस संरक्षित भिंत बांधणे 
तासगांव ।मणेराजुरी मौजे. मणेराजुरी येथे कब्रस्तानास । १८.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे व सुविधा 
सांगली जिल्हा एकूण | ३८.०० 
९ | कोल्हापूर | शिरोळ नांदणी मौजे. नांदणी येथे कब्रस्तानास १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
कोल्हापूर जिल्हा एकूण | १०.०० 
| परभणी परभणी कौडगाव कौडगाव येथील कब्रस्तानासाठी १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
जितूर आसेगाव आसेगाव कब्रस्तान संरक्षण भित १०.०० 
बांधकाम 
आडगाव आडगाव कब्रस्तान संरक्षण भिंत १०.०० 
बांधकाम 
सोनपेठ शिरोरी शिरोरी येथे लुलाबीबी दर्गा कंपाउंड | २०.०० 
वॉल बांधकाम 
परभणी टाकळी मौजे. टाकळी येथे कब्रस्तान संरक्षण | १०.०० 
भिंत बांधणे 
पिपळीबाजार | मौजे. पिपळीबाजार येथे कब्रस्तान । १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
परभणी जिल्हा एकूण | ७०.०० 
| १ | गोंदीया गोंदीया चंगेरा चंगेरा येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत व | ५.०० 
गेट बसवणे 
गोरेगाव पाथरी पाथरी कब्रस्तान संरक्षण भित ६.०० 
अर्जुन प्रतापगड प्रतापगड कब्रस्तान संरक्षण भित ७.०० 
मोरगांव 
गोंदिया दासगाव दासगाव भुज कब्रस्तान संरक्षण भित | ५.०० 
कटिंगीकळा | कब्रस्थान संरक्षण भिंत ६.०० 
गोंदिया जिल्हा एकूण | २९.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


१२ | भंडारा पवनी अड्याळ अड्याळ येथे कब्रस्तानासाठी ८.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
मोहाडी आंधळगांव आंधळगांव येथे ईदगाह व दरगाह  । ७.०० 
कंपाउंड वाल बांधणे 
पवनी कोसरा कोसरा येथे कब्रस्तान संरक्षण भित | ६.०० 
भंडारा सावरी (जवाहर | सावरी (जवाहर नगर) कब्रस्तान ७.०० 
नगर) संरक्षण भिंत 
तुमसर करडी मौजे करडी येथे कब्रस्तानाळा १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
भंडारा जिल्हा एकूण | ३८.०० 
१३ | रत्नागिरी । चिपळूण ।कसबा मौजे. कसबा दखनी मोहल्ला येथे १०.०० 
संगमेश्वर कब्रस्तानात सोलार लाईट बसविणे 
रत्नागिरी जिल्हा एकूण | १०.०० 
१४ | सोलापूर । पंढरपूर निंबोणी निबोणी मुस्लिम दफन भुमीस बाळ | १०.०० 
कंपाउंड व हायमास दिवे बसविणे 
तांडोर तांडोर मुस्लिम दफन भुमीस वोळ | १०.०० 
कंपाउंड व ९ मी उंचीचे २ हायमास्ट 
दिवे बसविणे 
कात्राळ कात्राळ येथे मुस्लिम दफन भुमीस | १०.०० 
वोल कंपाउंड व ९ मी उंचीचा 
हायमास्ट दिवा बसविणे 
हुलजंती हुलजंती येथे मुस्लिम दफनभुमीस । १०.०० 
वोल कंपाउंड व ९ मी. उंचीचा 
हायमास्ट दिवा बसविणे 
सोलापूर जिल्हा एकूण | ४०.०० 
१५ | लातूर अहमदपूर |। नांदुरा नांदुरा येथे मुस्लिम कब्रस्तानास | १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
चाकूर सुगाव सुगाव येथे मुस्लिम कब्रस्तानास १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
लातूर जिल्हा एकूण | २०.०० 
१६ | गडचिरोली | नागेपल्ली | भामरागड मौजे. भामरागड येथील मुस्लीम २०.०० 
कब्रस्तानास सुरक्षा भिंत बांधणे 
गडचिरोली जिल्हा एकूण | २०.०० 
१७ | धुळे धुळ कुसुंबा कुसुंबा कब्रस्तान मध्ये रस्ता व १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
धुळे जिल्हा एकूण | १०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


१८ | नाशिक नाशिक लाखलगाव | SRK कब्रस्तानाला संरक्षण । १५.०० 
भिंत व हायमास्ट दिवे 
ओढा ओढा कब्रस्तान संरक्षण भित बांधणे ५.०० 
दिडोरी वरखेडा वरखेडा येथे अल्पसंख्याक वस्तीत । १०.०० 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
नाशिक जिल्हा एकूण | ३०.०० 
१९ | यवतमाळ । पुसद आसोली मौजे. ग्रा. पं. आसोली येथे १०.०० 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधणे 
यवतमाळ जिल्हा एकूण | १०.०० 
20 | हिंगोली बसमत esl हट्टा येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत १५.०० 
बांधकाम 
हिंगोली जिल्हा एकूण । १५.०० 
२१ | नांदेड कंधार कोटबाजार मौजे. कोटबाजार येथे १०.०० 
HARI PATTAYA कंपाउंड 
वा&ल, सी. सी. रस्ता व पेव्हर 
ब्लॉक 
नांदेड जिल्हा एकूण । १०.०० 
२२ | बीड माजलगांव | नाखलगांव । नाखलगांव येथे कब्रस्तान संरक्षण । १०.०० 
भिंत बांधणे 
माजलगांव | मालीपारगांव । मालीपारगांव कब्रस्तान संरक्षण भिंत | १०.०० 
बांधणे 
पाटोदा निरगुडी मौजे निरगुडी येथे कब्रस्तान संरक्षक | १०.०० 
भिंत व इतर कामे 
बीड जिल्हा एकूण | ३०.०० 
२३ | औरंगाबाद । वैजापुर माळीघोगरगांव | मौजे. माळीघोगरगांव येथे कब्रस्तान | १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
औरंगाबाद । वैजापुर सवंदंगाव मौजे. सवंदंगाव येथे कब्रस्तान ५.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
औरंगाबाद जिल्हा एकूण | १५.०० 
एकूण - | ६९७.०० 
अक्षरी रुपये सहा कोटी सत्याण्णव लक्ष फक्त 


Dinesh M. 
Sonavane 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Minorities Development 
Department 

Date: 2021.02.04 17:44:36 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र. १६९ /का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०१९/प्र.क्र.२१/का.९, दि. ०४ फेब्रुवारी, २०२१ 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास 
कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०१९/ प्र.क्र.१६९/ का.९, 
दि. ०४ फेब्रुवारी, २०२१अन्वये वितरित केलेला रु. /- (अक्षरी रु. ) एवढा 
निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, 
याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
२. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


TK KK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


